चार कृषि विद्यापीठे यांना सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षात माहे एप्रिल-जुले, २०१९ करीता प्रथम 
चारमाहीकरीता मंजुर केलेले लेखानुदान वितरीत 
करण्याबाबत. (कार्यक्रमांतर्गत) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कृषिवि-३७१९/प्र.क्र.४५/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ मे, २०१९ 


वाचा :- १) शासन निर्णय,कृषि व पदुम विभाग क्रमांक - मफुकृवि-१७९९/प्र.क्र.१७४/२०-अ, 
दिनांक १८/१२/२०००, 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक - अर्थसं - २०१९/प्र.क्र. ४४/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक ०१ एप्रिल, २०१९, 
३) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक अंदाज-२०१९/ (प्र.क्र.२३/१९)/२-अे, 
दिनांक ०३ एप्रिल, २०१९. 
शासन निर्णय :- 
उपरोक्त संदर्भ क्रमांक - (9) येथील शासन निर्णय दिनांक १८/१२/२००० अन्वये सन २०००-२००१ या 
आर्थिक वर्षापासून राज्यातील कृषि विद्यापीठांना अनुदान मंजूर करण्यासाठी सुधारित सहायक अनुदान सुत्र 
विहीत केले आहे. त्यानुसार राज्यातील चार कृषि विद्यापीठे यांना सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षाकरिता "२४१५ 
कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण" या मुख्य लेखाशीर्षाखाली "०१ पीक संवर्धन" ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर), 
३५, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान व ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) या बाबीखाली माहे एप्रिल-जुले, 
२०१९ करीता खाली दर्शविल्याप्रमाणे रु.४३,४८,०१,०००/- (अक्षरी रुपये त्र्येचाळीस कोटी आठ्ठेचाळीस लाख एक 
हजार फक्त) इतके अनुदान प्रथम चारमाहीकरीता खालील नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून लेखानुदान 


वितरीत करण्यास झासन मंजुरी देत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र लेखाशिर्ष उद्दिष्ट / बाब आहरणव सन २०१९-२० | लेखानुदानान्वये वितरीत 
संवितरण करिता करण्यात आलेली तरतूद 
अधिकारी अर्थसंकल्पीय 
तरतूद 
re . 2. 3. ee : ष्‌. ६. 
अ) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा - अहमदनगर 
| ०१, पीक संवर्धन ३१, सहायक उप विभागीय कृषि २,००,०० ६६, ६६ 
१२०, इतर संस्थाना सहाय्य । अनुदाने (वेतनेतर) अधिकारी, 
(००(०१) म.फु.कृ.वि.ला ३५, भांडवली अहमदनगर २५,००,०० ८,३३,३० 
सहायक अनुदान मत्तेच्या 
(कार्यक्रमांतर्गत) निर्मितीकरीता 
(२४१५ ००७२) अनुदान 
३६, सहायक ५,००,०० १,६६, ६६ 
अनुदाने (वेतन) 
एकूण ३२,००,०० १०, ६६, ६२ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१९/प्र. क्र. ४५/७-ओ 


अ.क्र लेखाशिर्ष उद्दिष्ट / बाब आहरणव सन २०१९-२० ेखानुदानान्वये 
संवितरण करिता वितरीत करण्यात 
अधिकारी अर्थसंकल्पीय आलेली तरतुद 
तरतूद 
बि २. ३. el प. ६. 
२. ०१, पीक संवर्धन ३१, सहायक उप विभागीय १७,००,०० ५,६६,६६ 
१२०, इतर संस्थाना सहाय्य अनुदाने कृषि अधिकारी, 
(00)(09) म.फु.कृ.वि.ला (वेतनेतर) अहमदनगर 
मागासवर्गीय विद्यार्थ्याच्या 
शैक्षणिक फी प्रतिपूर्तीसाठी 
सहायक अनुदान 
(कार्यक्रमांतर्गत 
(२४१५ ०९३८) 
एकूण १७,००,०० ५,६६,६६ 
३. ०१, पीक संवर्धन ३१, सहायक उप विभागीय ७,००,०० 2,33,33 
१२०, इतर संस्थाना सहाय्य अनुदाने कृषि अधिकारी, 
(००(१९) भारतीय कृषि (वेतनेतर) अहमदनगर 
अनुसंधान परिषद 
अर्थसहाय्थित योजनेअंतर्गत 
म.फु.कृ.वि.ला सहायक 
अनुदान 
(२४१५ १०८६) 
एकूण ७,००,०० २,३३,३३ 
ब) डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जिल्हा - रत्नागिरी 
०१, पीक संवर्धन ३१, सहायक उप विभागीय १,००,०० ३३,३३ 
१२०, इतर संस्थाना सहाय्य अनुदाने कृषि अधिकारी, 
(00)(09) डॉ.बा.सा.को.कृ. (वेतनेतर) दापोली 
वि.ला सहायक अनुदान ३५, भांडवली १०,००,०० 3,33,33 
(कार्यक्रमांतर्गत) मत्तेच्या 
(२४१५ ००८१) निर्मितीकरीता 
अनुदान 
२३६, सहायक ९,००,०० ३,००,०० 
अनुदाने (वेतन) 
एकूण २०,००,०० ६,६६,६६ 
4. ०१, पीक संवर्धन ३१, सहायक उप विभागीय ८,००,०० २,६६,६६ 
१२०, इतर संस्थाना सहाय्य अनुदाने कृषि अधिकारी, 
(00)(09) डॉ.बा.सा.को.कृ. (वेतनेतर) दापोली 
वि.ला मागासवर्गीय 
विद्यार्थ्यांच्या शौक्षणिक फी 
प्रतिपूर्तीसाठी सहायक 
अनुदान (कार्यक्रमांतर्गत) 
(२४१५ ०९४७) 
एकूण €,00,00 २,६६,६६ 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१९/प्र. क्र. ४५/७-ओ 


अ.क्र लेखाशिर्ष उद्दिष्ट / बाब आहरणव सन २०१९-२० हेखानुदानान्वये 
संवितरण करिता वितरीत करण्यात 
अधिकारी अर्थसंकल्पीय आलेली तरतूद 
तरतूद 
७ त. २. ३. aa षु. ६. 
६. ०१, पीक संवर्धन ३१, सहायक उप विभागीय ३,१५,०० १,०५,०० 
१२०, इतर संस्थाना सहाय्य अनुदाने कृषि अधिकारी, 
(००(१९) भारतीय कृषि (वेतनेतर) दापोली 
अनुसंधान परिषद 
अर्थसहाय्थयित योजनेअंतर्गत 
डॉ.बा.सा.को. कृ.वि.ला 
सहायक अनुदान 
(कार्यक्रमांतर्गत) 
(२४१५ १०९५) 
एकूण ३,१५,०० १,०५,०० 
क)डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, जिल्हा - अकोला 
0. 09, पीक संवर्धन ३१, सहायक उप विभागीय १,४२,४० ४४, १३ 
१२०, इतर संस्थाना सहाय्य अनुदाने कृषि अधिकारी, 
(००)(०८) डॉ.पं.दे.कृ. (वेतनेतर) अकोला. 
वि.ला सहायक अनुदान ३५, भांडवली २५,००,०० १,६६,६५ 
(कार्यक्रमांतर्गत) मत्तेच्या 
(२४१५ ००९९) निर्मितीकरीता 
अनुदान 
३६, सहायक ४०,०० शिका 
अनुदाने (वेतन) 
एकूण २६,८२,४० २,१०,७८ 
८. ०१, पीक संवर्धन ३१, सहायक उप विभागीय २,५०,०० ८३,३३ 
१२०, इतर संस्थाना सहाय्य अनुदाने कृषि अधिकारी, 
(००(१७) डॉ.पं.दे.कृ. (वेतनेतर) अकोला 
वि.ळा मागासवर्गीय 
विद्यार्थ्यांच्या शौक्षणिक फी 
प्रतिपूर्तीसाठी सहायक 
अनुदान (कार्यक्रमांतर्गत) 
(२४१५ ०९५६) 
एकूण २,५०,०० ८३,२३३ 
९. ०१, पीक संवर्धन ३१, सहायक उप विभागीय ४,३०,०० १,४३,३३ 
१२०, इतर संस्थाना सहाय्य अनुदाने कृषि अधिकारी, 
(००)(२१) भारतीय कृषि (वेतनेतर) अकोला 
अनुसंधान परिषद 
अर्थसहाय्थयित योजनेअंतर्गत 
डॉ.पं.दे.कृ.वि.ला सहायक 
अनुदान (कार्यक्रमांतर्गत) 
(2894 9909) 
एकूण ४,३०,०० १,४३,३० 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१९/प्र. क्र. ४५/७-ओ 


अ.क्र लेखाशिर्ष उद्दिष्ट / बाब आहरण व सन २०१९-२० ठेखानुदानान्वये 
संवितरण करिता वितरीत करण्यात 
अधिकारी अर्थसंकल्पीय आलेली तरतूद 
तरतूद 
eae | 2. 3. oe Nee. bl ष्‌. ६. 
ड) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 
१०. ०१, पीक संवर्धन ३१, सहायक उप विभागीय १,३५,०० ४४,९९ 
१२०, इतर संस्थाना सहाय्य अनुदाने कृषि अधिकारी, 
(००(०९) ) व.ना.म.कृ. (वेतनेतर) परभणी 
वि.ला सहायक अनुदान ३५, भांडवली २५,००,०० १,६६,६५ 
(कार्यक्रमांतर्गत) मत्तेच्या 
(२४१५ ०१०५) निर्मितीकरीता 
अनुदान 
३६, सहायक ४,६५,०० १,५५,०० 
अनुदाने (वेतन) 
एकूण ३१,००,०० ३,६६५, ६४ 
११. ०१, पीक संवर्धन ३१, सहायक उप विभागीय १४, ६७,०० ४,८९,०० 
१२०, इतर संस्थाना सहाय्य अनुदाने कृषि अधिकारी, 
(००(१८) व.ना.म.कृ. (वेतनेतर) परभणी. 
वि.ळला मागासवर्गीय 
विद्यार्थ्यांच्या शौक्षणिक फी 
प्रतिपूर्तीसाठी सहायक 
अनुदान (कार्यक्रमांतर्गत) 
(२४१५ ०९६५) 
एकूण १४, ६७,०० ४,८९,०० 
१२. ०१, पीक संवर्धन ३१, सहायक उप विभागीय ४,५०,०० १,५०,०० 
१२०, इतर संस्थाना सहाय्य अनुदाने कृषि अधिकारी, 
(००)(२२) भारतीय कृषि (वेतनेतर) परभणी. 
अनुसंधान परिषद 
अर्थसहाय्यित योजनेअंतर्गत 
व.ना.म.कृ.वि.ला सहायक 
अनुदान (कार्यक्रमांतर्गत) 
(२४१५ १११२) 
एकूण ४,५०,०० १,५०,०० 
एकूण (अ--ब--क--ड) (कार्यक्रमांतर्गत) १७०,९४,४० ४३,४८,०१ 


(विद्यापीठ निहाय महाविद्यालये/संशोधन केंद्र निहाय अर्थसंकल्पीत करण्यांत आलेला निधी व वितरीत करावयाचे 
ळेखाअनुदान याबाबतचे विवरणपत्र “अ” सोबत जोडले आहे.) 


अटीव शर्ती 
१) कृषि विद्यापीठांनी व कृषि परिषदेने उपलेखाशिर्ष / गट / योजना आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी 
संबंधीत योजनेतील जी पदे / बाबी, योजनांतर्गत योजना म्हणून पुढे चाळू ठेवण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे, 


त्या पदांचे वेतन व भत्ते आणि अनुज्ञेय बाबींसाठीच फक्त खर्च करावा. काही पदे रिक्‍त असल्यामुळे अथवा अन्य 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१९/प्र. क्र. ४५/७-ओ 

बाबी / कारणांमुळे एखाद्या योजनेखाली अनुदान अखर्चित राहील्यास, सदर अनुदान पुढील महिन्यामध्ये वितरीत 
करण्यात येणा-या अनुदानामध्ये समायोजित करावे. 

2) उपलेखाशिर्षनिहाय, गटनिहाय, योजनानिहाय व बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी कोणत्याही 
कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल तर सदर अखर्चित / शिल्लक निधी झ्ासनाचे 
मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर वर्ग करु नये किंवा खर्च करु नये. 

३) प्रत्येक गटामधील वितरीत केलेले सहाय्यक अनुदान / महसूली उत्पन्न त्या गटातील अनुज्ञेय बाबींवरील 
खर्च भागविण्यासाठी आणि विकास कामे करण्यासाठी उपयोगात आणावे. एका गटाचे सहायक अनुदान आणि 
महसूली उत्पन्न दुस-या गटातील योजनां / बाबींसाठी वर्ग करु नये. एखाद्या गटातील योजनेसाठी जास्त 
सहायक अनुदान वितरीत झाळे असेल तर, पुढील निधीची मागणी करताना सदर जास्तीचे अनुदान विचारात 


घेऊन तेवढ्या कमी व अनुज्ञेय निधीची मागणी करावी. 


8) शासनाने मंजूर केलेल्या पदांपैकी जी पदे महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम १९८३ आणि महाराष्ट्र कृषि 
विद्यापीठे परिनियम १९९० मधील तरतूदीप्रमाणे भरलेली आहेत व सदर पदे योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चालू 
ठेवण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे, अशा पदांच्या वेतन व भत्त्यांसाठीच विहीत अनुदान देय राहील. 

4) प्रत्येक उपळलेखाशीर्ष / गट/योजना आणि बाब निहाय स्वतंत्र लेखे / हिशोब ठेवावेत. 

&) ज्या योजनांतर्गत / योजनेतर योजनांचा कालावधी संपलेला आहे, अशा योजना संबंधित कालावधीनंतर 
शासनाची मान्यता मिळाल्याशिवाय योजनेतर/योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चाळू ठेऊ नयेत. 

७ महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने, कृषि विद्यापीठांना मंजूर केलेले सहाय्यक अनुदान, अनुदान 
सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, तसेच विहीत आदेशा / कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्यात येत आहे किंवा कसे, 
याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा मुल्यमापन अहवाल झासनास संबंधित आर्थिक वर्ष समाप्त झाल्यापासून तीन 
महिन्यांच्या कालावधीत सादर करावा. तसेच, मागील आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी किती आहे हे तात्काळ 
शासनास कळवावे. 

८) शासनाने विद्यापीठाच्या काही नवीन योजनांना मान्यता देताना, सदर योजनेमधील पदे अंतर्गत 
समायोजनाने उपलब्ध करण्यास/भरण्यास मान्यता दिलेली आहे. यामुळे सदर नवीन योजनेसाठी नवीन पदे 
निर्माण झाल्यामुळे, ज्या योजनेतर / योजनांतर्गत मूळ योजनांमधील पदे अंतर्गत समायोजनाने नवीन 
योजनेकरिता वर्ग / उपलब्ध केळी असतील, त्या मूळ योजनांमधील पदांचे वेतन व भत्यासाठी या आदेशान्वये 
वितरीत केलेला निधी खर्च करु नये. तसेच तिमाही अनुदानाची मागणी करताना, अज्ञा पदांचे वेतन व भत्त्यासाठी 


लागणा-या निधीची मागणी करु नये. 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१९/प्र. क्र. ४५/७-ओ 


९) विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम १९८३, महाराष्ट्र कृषि 


विद्यापीठे परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे लेखा संहिता १२९१ मधील तरतूदीप्रमाणे आणि 
प्रचलित शासन आदेश व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका-यांची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केले 
आहे म्हणून खर्च करु नये. 
१० सन २०१९-२०२० मधील अनुदानाची मागणी करताना, विद्यापीठाने दरमहा १० तारखेपर्यंत योजनानिहाय 
वितरीत केलेले अनुदान, प्रत्यक्ष खर्च आणि शिल्लक अनुदान याबाबतचा अहवाल सादर करावा. यापुढे अनुदानाची 
मागणी सादर करताना, पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानातील शिल्लकीची प्रस्तावित मागणीशी सांगड घालून, 
प्रत्यक्षात आवश्यक तेवढ्याच अनुदानाची मागणी करण्यात यावी. 
११ नियमबाह्य योजना, पदे आणि बाबींसाठी खर्च करु नये. 
१२) विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्त अटी व aria काटेकोरपणे 
अनुपालन करावे. 
१३) उपरोक्त विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. ४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर, 
उपविभागीय कृषि अधिकारी, दापोळी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोला व उपविभागीय कृषि अधिकारी, 
परभणी या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित उपशीर्षांतर्गत स्तंभ क्र. ६ खाली मंजूर केलेले अनुदान 
शासन निर्णय कृषि व सहकार विभाग क्रमांक अजीयु-१०७२/१८४७१/व्ही, दिनांक २७ सप्टेंबर १९७२ आणि शासन 
निर्णय क्रमांक कृषिवि- २००३/सीआर-३५/२०-अ, दिनांक २५/४/२००३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कृषि विद्यापीठांचे 
नियंत्रक यांना अदा करण्याबाबत आवऱ्यक कार्यवाही करावी. 
१४) या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०१९-२०२० च्या अंदाजपत्रकात उपरोक्‍त विवरणपत्रातील स्तंभ क्रमांक २ मध्ये 
नमूद केलेल्या लेखाश्रीर्षाखाली मंजूर केलेल्या तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व 
त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

हे आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील परिच्छेद १४२ व १४४ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या हाकतीनुसार व वित्त विभागाने दिलेल्या मंजूरीनुसार विभागाच्या स्तरावर 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन 


देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०५०८१७०२५६८८०१ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Gite Pratap 


Digitally signed by Gite Pratap Venkati 
ः t Of Maharashti 


2.5.4.20=fa90705dc27d17e7f5a948e535706ff2c3a 1 f6c321 2fbe679cd: 


-2da9677bb/7: 


A 
irying and Fisheries Department, postalCode=400032 


serialINumber=707437d6d784d92730d943579bec96a06c8b9d 1 bOf54 
5fe42541583be9e598cd, Git ‘a 


Date: 2019.05.09 11:26:37 +05'30' 


(प्रताप. व्य.गिते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१. सदस्य सचिव तथा महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 


२. संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, पुणे-१, 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१९/प्र. क्र. ४५/७-ओ 


. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक / संचालक (शिक्षण) / विद्यापीठ अभियंता, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, 


३ 


राहुरी, 

. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक / संचालक (शिक्षण) विद्यापीठ अभियंता, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि 
विद्यापीठ, दापोली, 

. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक / संचालक (शिक्षण) / विद्यापीठ अभियंता, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि 
विद्यापीठ, परभणी, 

. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक / संचालक (शिक्षण) / विद्यापीठा अभियंता, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि 
विद्यापीठ, अकोला, 

. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर / दापोली / अकोला / परभणी, 

. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 


१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर, जिल्हा अहमदनगर, 


१. उपकोषागार अधिकारी, राहूरी, जिल्हा अहमदनगर, 


१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, जिल्हा रत्नागिरी, 
१३. उपकोषागार अधिकारी, दापोली, जिल्हा रत्नागिरी, 


१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला, जिल्हा अकोला, 


— 
es 


, उपकोषागार अधिकारी, अकोला, जिल्हा अकोला, 


१६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी, जिल्हा परभणी, 


१७. उपकोषागार अधिकारी, परभणी, जिल्हा परभणी, 


८.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


९. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 


२०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 


१. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 


२२. उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 


३. वित्त विभाग (व्यय-१/ अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 


२४. कक्ष अधिकारी, कार्यासन Vt / gst, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 


२५. कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१९/प्र. क्र. ४५/७-ओ 


विवरणपत्र - "अ 
(रुपये हजारात) 
अ. योजना / प्रकल्पाचे नांव अर्थसंकल्पीत निधी सन २०१९-२० हेखानुदानान्वये वितरीत करण्यात आलेली तरतूद 
क्र ३१, सहायक । ३५, भांडवली मत्तेच्या |३६, सहायक| एकूण ३१ सहायक | ३५, भांडवली मत्तेच्या । ३६, सहायक एकूण 
अनदाने निर्मितीकरीता अनुदान | अनुदाने अनदाने =| निर्मितीकरीता अनुदान | अनुदाने 
(वेतनेतर) (वेतन) (वेतनेतर) (वेतन) 
चिं २. ३. शिका es ६. 0. ८. ९. | ae | 
१) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी (२४१५ ००७२) 
।_१. | डाळींब संशोधन केंद्र, लखमापूर, जिल्हा नाशिक (७ मंजूर पदे) १५,०० ee ३५,०० ५०,०० yoo [os 9,88 ance 
२. | कृषि महाविद्यालय, कराड, जिल्हा - सातारा. ६०,०० |. ळक. ७. ४,६५,०० ५,२५,०० २०,०० le > 20.» fl १,५५,०० १,७५,०० 
३. | कृषि महाविद्यालय, मुक्ताईनगर, जिल्हा - जळगांव . ४०,०० ९,६३,०० शकि १०,०३,०० 93,33 3,29,00 pF oo 3,38,33 
४. | कृषि महाविद्यालय, हाळगांव, जिल्हा - अहमदनगर. 3,00 ९,६३,०० Fo oo १०,०२,०० १३,०० 3,२१,०० pF 0___| 3,३४,०० 
५. | सेंद्रीय शेती संशोधनव प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे. ४६,०० ७४,०० |___0___|_१,२०,०० १५, ३३ २४,६६ शिळ काक 
६. | कृषि महाविद्यालय, पुणे येथे सभागृहाचे बांधकाम करणे. फिक अतां ६०,०० Foo | ६०,०० fF oo 20,00 a जं 20,00 
७. | कृषि महाविद्यालय, धुळे येथे सभागृहाचे बांधकाम करणे. F lo ५५,०० Fe | ५५०० fo १८,३३ fe. cee ai . 
८. | कृषि महाविद्यालय, कोल्हापूर येथे सभागृहाचे बांधकाम करणे. Foo ५५,०० ee पु५०० | 0___| १८,३३ Fe | 8,33 
९. | मध्यवर्ती परिसर राहुरी येथे पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थीनींसाठी tL] ५५,०० दिं ५५,०० शिश १८,३३ ia 92,33 
वसतीगृह बांधणे. 
| . | मध्यवर्ती परिसर राहुरी येथे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या maa 44,00 ai 44,00 | Bone oO 92,32 
विद्यार्थीनींसाठी वसतीगृह बांधणे. 
षि १. | कृषि महाविद्यालय, पुणे येथे पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थीनींसाठी Cea ५५,०० al ५५,०० शि १८, ३३ an 92,33 
वसतीगृह बांधणे. 
१२. | कृषि महाविद्यालय, कोल्हापूर येथे पदवी अभ्यासक्रमाच्या ५५,०० (|| ५५,०० शिडी १८,३३ शि 92,33 
विद्यार्थीनींसाठी वसतीगृह बांधणे. 
१३. | कृषि महाविद्यालय, धुळे येथे पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थीनींसाठी bo | ५५,०० ee] ५५,०० na 92,33 शि १८,३३ 
वसतीगृह बांधणे. 
१४. | महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ कार्यक्षेत्रामध्ये संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे. | lo ५५,०० fF 8 | ५५,०० | 0 | १८,२३३ fF oo 92,33 
एकूण २,००,०० २५,००,०० ५,००,०० 32,00,00 ६६,६६ ८,३३,२३० १,६६,६६ १०,६६,६२ 
२ महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी (२४१५ ०९३८) 
हवि महात्मा फुले कृषि विद्याळीठाला मागास वर्गीय विद्यार्थ्याच्या १७,००,०० Pe) Lo! १७,००,०० ५,६६, ६६ शिंग शिका ५,६६, ६६ 
शैक्षणिक फी प्रतिपूर्तीसाठी सहायक अनुदान 
एकूण १७,००,०० er | oo १७,००,०० ५,६६,६६ ie, = eel tc? eee | ५,६६,६६ 
३) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी (२४१५ १०८६) 
[=] भारतीय कृषि अनुसंधारण परिषद अर्थसहाय्थित योजनेअंतर्गत महात्मा ७,००,०० [| al (9,00,00 2,33,33 L 2 7 i | 2,33,33 
फुले कृषि विद्यापीठास सहायक अनुदान (राज्य २५ टक्के) 
एकूण ७,००,०० fF Fg | (9,00,00 2,33,33 i, =e | oo 2,33,33 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१९/प्र. क्र. ४५/७-ओ 


(रुपये हजारात) 
अ. | आ योजना/प्रकल्पाचे नांव अर्थसंकल्पीत निधी सन २०१९-२० ेखानुदानान्वये वितरीत करण्यात आलेली तरतूद 
क्र ३१, सहायक | ३५, भांडवळी | ३६, सहायक | एकूण | ३१ सहायक | ३५, भांडवली | ३६, सहायक एकूण 
अनदाने मत्तेच्या अनुदाने अनदाने मत्तेच्या अनुदाने 
(वेतनेतर) | निर्मितीकरीता (वेतन) (वेतनेतर) | निर्मतीकरीता | (वेतन) 
अनुदान अनुदान 
es 2. 3. v. uy, ६. aa ८. र. | go, 
४) डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली (२४१५ 0029) 
१. | रोहा, जि.रायगड येथे काढणी पश्चात पदव्युत्तर व्यवस्थापन संस्था, ३०,०० ३,५०,०० 3,40,00 | ७,३०,०० 90,00 १,१६,६७ १,१६,६७ २,४३,३४ 
2. | शिरगांव, जि.रत्नागिरी येथे तीन वर्षांचा मत्स्यव्यवसाय | 0,00 १,७५,०० २,००,०० | ३,९५,०० ६,६७ ५८, ३३ ६६, ६६ १,३१,६६ 
अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम सुरु करणे. 
3. | मुळदे, ता.कुडाळ, जि.सिधुदूर्ग येथे उद्यानविद्या महाविद्यालय | ३५,०० ३,२५,०० 3,40,00 । ७,१०,०० ११, ६७ १,०८,३३ १,१६, ६७ २,३६,६७ 
सुरु करणे. 
४. | सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केद्र, पेठकिल्ला, जिल्हा-रत्नागिरी | ३०,०० शिंगी ३०,०० शि १०,०० aa 4o,00 
येथील इमारत बांधकाम. 
५. | सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केद्राच्या पनवेल येथील प्रक्षेत्रावर ५,०० ३०,०० शिका ३५,०० १,६६ १०,०० शिंगी ११,६६ 
मत्स्यालय व संग्रहालय स्थापन करण्याबाबत. 
६. | सेंद्रीय शेती संशोधन व प्रशिक्षण केद्र स्थापन करणे. १०,०० ९०,०० = | | १,००,०० 3,33 3000 | 0 | 38,83 
एकूण १,००,०० १०,००,०० ९,००,०० |20,00,00 33,33 3,33,33 3,00,00 ६,६६,६६ 
५) डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली (२४१५ ०९४७) 
१ | डा.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यालीठाला मागास वर्गीय | ८,००,०० | शिश ८,००,०० | २,६६,६६ = | =i २,६६,६६ 
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक फी प्रतिपूर्तीसाठी सहायक अनुदान 
एकूण ८,००,०० शिक - आ los wee €,00,00 २,६६,६६ po शिंगे व्या २,६६,६६ 
६)डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली (२४१५ १०९५) 
१ | भारतीय कृषि अनुसंधारण परिषद अर्थसहाय्थित योजनेअंतर्गत | ३,१५,०० 4 i: 3,94,00 | १,०५,०० a | 4,04,00 
डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठास सहायक 
अनुदान (राज्य २५ टक्के) 
एकूण | ३,१५,०० Fo eee 3,94,00 9,04,00 ee a eee 9,04,00 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१९/प्र. क्र. ४५/७-ओ 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र योजना / प्रकल्पाचे नांव अर्थसंकल्पीत निधी सन २०१९-२० SET Jarra वितरीत करण्यात ठी तरतूद 
३१, सहायक ३५, भांडवली ३६, सहायक एकूण ३१ सहायक ३५, भांडवली ३६, सहायक एकूण 
अनदाने मत्तेच्या अनुदाने अनदाने मत्तेच्या अनुदाने 
(वेतनेतर) निर्मितीकरीता (वेतन) (वेतनेतर) निर्मितीकरीता (वेतन) 
अनुदान अनुदान 
za 2. 3. es 4, ६. | we ८. ९. Le विक 
७ डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला (२४१५ ००९९) 
हिनां विभागीय कृषि संशोधन केंद्र सिंदेवाही चंद्रपूर केंद्राचे १,००,०० १,००,६१ a 2,00, 69 ३३,३३ ३३,५३ शिळी ६६,८६ 
बळकट्टीकरण करणे. 
२. | कृषि महाविद्यालय, नागपूरचे महाराजाबाग सर्व्हे क्र.३११ | ३०,०० शि 30,00 शिंगी १०,०० शि १०,०० 
मौजा लेंड्रा व अंबाझरी येथे वनस्पती संशोधन क्षेत्रीय 
कार्यालय आणि सायंटिस्ट होमचे बांधकाम करणे. 
३. | डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला येथे मुलींचे शिश ३०,०० शिळ ३०,०० Lo | १०,०० a 40,00 
वसतीगृह बांधकाम करणे. 
४. । डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला येथे मुलांचे Lt 30,00 aa 30,00 i १०,०० शिंक १०,०० 
वसतीगृह बांधकाम करणे. 
५. | डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अंतर्गत नागपूर | 30,00 | 30,00 | 40,00 | १०,०० 
येथील कृषी महाविद्यालयाचे पदवी धारक विद्यार्थींनी 
करिता मुलींचे वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे. 
(स्थातकोत्तर) 
६. | डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत | 30,00 | 30,00 | 40,00 | १०,०० 
नागपूर येथील पदवि धारक मुलींचे वसतीगृहाचे 
दुस-या माळयावरील भोजन कक्ष / मनोरंजन कक्षासह 
बांधकाम करणे. 
७. | डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला येथे 16 | ५०,७९ शिंग ५०,७९ a १६,९३ शिंका १६,९३ 
उपहारगृह इमारतीचे बांधकाम करणे. 
८. | डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत | 39,00 | ३१,०० शिडी 90,33 aa 40,33 
कृषि महाविद्यालय नागपूर महाराजबाग सर्व्हे क्र.८३/४ 
मौंजा लेंड्रा येथे माळी ट्रेनिंग सेंटरचे बांधकाम करणे. 
९. | शासकीय अन्न तंत्रज्ञानमहाविद्यालय, यवतमाळ १०,०० 1_0____|___8४0,00 ५००० | oo | 0 [0 [0 
द्वि संत्र्याच्या कलम व प्रजाती संशोधन व उपलब्धता स्थापन करणे. ३२,४० १,६७,६० विर २,००,०० १०,८० ५५,८६ [| &&,86 
विदर्भ मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद शं २०,००,०० | २०,००,०० शशी ae i | aa 
विकासासाठी राबवावयाच्या उपयोजनांचा विशोष 
कार्यक्रम-२०१८ 
एकूण १,४२,४० २५,००,०० ४०,०० २६,८२,४० ४४,१३ १६६,६५ | 9 | २,१०,७८ 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१९/प्र. क्र. ४५/७-ओ 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र योजना / प्रकल्पाचे नांव अर्थसंकल्पीत निधी सन २०१९-२० ठेखानुदानान्वये वितरीत करण्यात आलेली तरतूद 
३१, सहायक ३५, भांडवळी । ३६, सहायक एकूण ३१ सहायक ३५, भांडवली । ३६, सहायक एकूण 
अनदाने मत्तेच्या अनुदाने अनदाने मत्तेच्या अनुदाने 
(वेतनेतर) निर्मितीकरीता (वेतन) (वेतनेतर) निर्मितीकरीता (वेतन) 
अनुदान अनुदान 
| oa. | 2. >» g. 4, ६. ८. ९. | | 
८) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला (२४१५ ०९५६) 
[ea डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यालीठाला मागास वर्गीय २,५०,०० ae |. | 2,40,00 63,33 शिका i? 3,33 
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक फी प्रतिपूर्तीसाठी सहायक अनुदान 
VET; २,५०,०० |. o | 0 | 240,00 Qa | 2 - | 8 - | 23,33 
९) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला (२४१५ ११०१) 
शि भारतीय कृषि अनुसंधारण परिषद अर्थसहाय्यित ४,३०,०० | | ४,३०,०० १,४३, ३३ शि शि १,४३,३३ 
योजनेअंतर्गत डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठास 
सहायक अनुदान (राज्य हिस्सा २५ टक्के) 
एकूण ४,३०,०० | | oo 8,30,00 9,83,33 | lo | 0 9,83,33 
१०) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी (२४१५ 0904) 
५ कृषि महाविद्यालय, गोळेगांव ता.औंढा नागनाथ, ३१,१५ ४,०३,८५ ३,८०,०० ८,१५,०० १०,३८ १,३४,६१ १,२६,६७ २,७१,६६ 
जिल्हा - हिंगोली. 
२ | कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन पदव्युत्तर संस्था, चाकूर, ४०,०० ५०,०० २५,०० १,१५,०० १६,६६ ८,३३ ३८, ३२ 
जिल्हा - लातूर. 
३. | कृषि महाविद्यालय, लातूर करिता नविन २९ मंजूर पदे. १०,०० ee {0,00 (90,00 Fo 20,00 23,33 
४. । सेंद्रीय होती संशोधन व प्रशिक्षण केद्र स्थापन करणे. ५३,८५ ४६,१५ e- os 4 १,००,०० १५,३८ = ७-२) ३३,३३ 
५. | विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी ae 20,00,00 ae 20,00,00 1... a शिका 
राबवावयाच्या उपयोजनांचा विशेष कार्यक्रम-२०१८ 
एकूण १,३५,०० २५,००,०० 884,00 ३१,००,०० ४४,९९ १,६६,६५ १,५५,०० ३,६६,६४ 
११) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी (२४१५ ०९६५) 
[4 वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यालीठाला मागास वर्गीय | १४, ६७,०० |“. | | =] 98, ६७,०० ४,८९,०० ha शिंग ४,८९,०० 
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक फी प्रतिपूर्तीसाठी सहायक अनुदान. 
एकूण १४,६७,०० fe 285 =i | oo 48,& 19,00 ४,८९,०० I. es | [eo | ४,८९,०० 
१२) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी (२४१५ १११२) 
i भारतीय कृषि अनुसंधारण परिषद अर्थसहाय्थित योजनेअंतर्गत ४,५०,०० aw शिंगी ४,५०,०० १,५०,०० a [|_| १,५०,०० 
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठास सहायक अनुदान 
(राज्य हिस्सा २५ टक्के) 
एकूण ४,५०,०० | | oo 8,40,00 9,40,00 ae. fF oo 9,40,00 
एकूण (१--२३-३--४--५--६--७५-८--९--१०--११--१२) (कार्यक्रमांतर्गत) ६६,८९,४० ८५,००,०० १९,०५,०० | १७०,९४,४० २२,२६,४२ १४,९९,९३ ६,२१,६६ ४३,४८,०१ 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


